RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No. L / RNPIPNCE/ W - 132/ 2013 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ३० ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर १० , २०१५ / कार्तिक १ ९ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 
वाचा : -- ( १ ) संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु -२००१/ सीआर- १-५ , 

दिनांक १ जानेवारी २००१ . 


( २) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नपा -२०११ / प्र. क्र . ५/कार्या-६ , दिनांक 

२१ एप्रिल २०११. 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२०१४ / प्र.क्र .१५/ का -६, 

दिनांक २२ मे २०१५. 


( ४) जिल्हाधिकारी , सोलापूर यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक २०१५ / नवि /प्रशा/ ५/ कावि /२२१९/ १५, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक नपा-१/ कावि -२२८ / २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
९ (२) मधील तरतुदीन्वये, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या आरक्षणासह ; तसेच अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची एकूण सदस्य संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ७४ चे पोट - कलम २ व ३ च्या परंतुकान्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी नगरपरिषदांच्या सदस्य संख्या निश्चितीमध्ये बदल करण्याचे 
अधिकार प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन यांना " वाचा " मधील संदर्भ क्रमांक १ येथील आदेशान्वये प्रदान केले आहेत . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ मधील कलम ९ ( २) व संदर्भ क्रमांक १ नुसार 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून नवनिर्मित माढा, मोहोळ व माळशिरस नगरपंचायतींची सदस्य संख्या सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये 
देण्यात आलेली आहे. 


सबब , नवनिर्मित माढा, मोहोळ व माळशिरस नगरपंचायतींची सोबतच्या परिशिष्ट " अ" मध्ये निश्चित केलेल्या सदस्य संख्येनुसार 
सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


( १ ) 


एच-५६३, भाग एक - अ ( असा.) ( पु.वि.पु.) - ३०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १० , २०१५ / कार्तिक १९, शके १९ ३७ 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे 


नाव 


परिशिष्ट " अ " 

जिल्हा सोलापूर 
निवडून राखून ठेवलेल्या सदस्यांची संख्या रकाना ७ पैकी महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेची विभागणी 
द्यावयाची अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या महिला अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या सर्वसाधारण 
सदस्य जाती जमाती मागास 

जाती जमाती मागास महिला 
संख्या साठी साठी प्रवर्गासाठी 

साठी 

साठी प्रवर्गासाठी 
(रकाना ४ (रकाना ५ (रकाना ६ 
पैकी) पैकी ) पैकी ) 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१ 


माढा 


१७ 


४ 


५ 


२ 


४ 


a 


२ 


मोहोळ 


१७ 


३ 


५ 


१ 


२ 


३ 


४ 


३ 


माळशिरस 


१ ९ 


८ 


५ 


१० 


४ 


० 


३ 


३ 


एस. चोक्कलिंगम् , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे , ७ नोव्हेंबर २०१५. 


Read :-- ( 1) Order No. Napasu - 2001/CR .- 1-5 , dated 1st January 2001 of Director ,MunicipalAdministration , 

Mumbai. 


(2 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai Order No. SEC /Napa- 2011/ 

CR-5 / Desk- 6 , dated 21st April 2011. 


( 3 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai, D.O. Letter No. RNA /NP - 2014 / 

CR- 15 / Desk - 6 , dated 22nd May 2015. 


- 


(4 ) Collector, Solapur Proposal No. 2015 /UD /Admn ./WS /2219 , dated 6th November 2015 . 


Order 


- 


No NP- 1 / WS- 228/ 2015 : -- In exercise of the powers under Section 9 ( 2 ) ofthe Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 after taking into consideration the 
population figures of Census of India , 2011 ( including the population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Other Backward Classes of Citizen ), the number of Councillors to be elected and the number 
of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to SC /ST /OBC s of Citizen ) and the 
number of seats to be reserved for SC /ST/OBC s of Citizen in respect of Madha , Mohol and Malshiras 
Nagar Panchayats , Solapur district has to be fixed as per Order mentioned at reference No. 4 above . 


In exercise of the powers conferred by the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 , Section 74 ( 2 ) ( 3 ) Director, Municipal Administration has delegated the 
powers to modify the number of seats in respect to Municipal Councils vide its letter mentioned at 
reference No. 1 above . 


Now , therefore , in exercise of the powers contained in sub -section (2 ) of Section 9 of theMaharashtra 
Municipalities Act , 1965, the Regional Director of Municipal Administration, Pune Division, Pune hereby 
fixes the number of seats to be elected for Madha, Mohol and Malshiras Nagar Panchayats as in 
Annexure " A ". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १०, २०१५ / कार्तिक १९, शके १ ९३७ 


سه 


The general election ofMadha, Mohol and Malshiras Nagarpanchayat of District Solapur for the 
seats mentioned in the accompanying Annexure " A " should be held as per this order. 

ANNEXURE " A " 

District Solapur 
Sr. Name of Total No. of Seats reserved for 

Out of Col. 7 seats reserved for Women 
No. Nagar Number S.C. S.T. Backward Women S.C. 

S.T. Backward General 
Panchayat of 

Class of 

(out of (out of Class of Women 
Councillors Citizens 

col. 5 ) 

Citizens 
to be 
elected 

col . 6 ) 
2 

3 4 6 

8 9 

10 11 


col. 4 ) 


( out of 


1 


5 


7 


1 


Madha 


17 


4 


0 


5 


9 


2 


0 


3 


4 


2 


Mohol 


17 


3 


0 


5 


9 


2 


0 


3 


4 


3 


Malshiras 


19 


8 


0 


5 


10 


4 


0 


3 


3 


S. CHOCKALINGAM , 


DivisionalCommissioner and 
Regional Director,Municipal Administration , 

Pune Division , Pune. 


Pune , 7th November 2015 . 


वाचा: -- ( १) संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु -२००१/ सीआर - १-५, 

दिनांक १ जानेवारी २००१. 
( २) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ नपा-२०११ /प्र. क्र . ५/कार्या-६ , दिनांक 

२१ एप्रिल २०११. 
( ३ ) मा . सहसचिव, नगर विकास विभाग, मुंबई यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१५ रोजीची अधिसूचना. 
(४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२०१४ / प्र. क्र . १५ / का -६ , 

दिनांक २२ मे २०१५ . 
( ५ ) जिल्हा प्रशासन अधिकारी , सातारा यांचा प्रस्ताव क्रमांक साशा/ नपा/ लोणंद न. प./ २१५२/ २०१५, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक नपाप्र -१/ कावि -२२ ९/ २०१५.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
९ (२) मधील तरतुदीन्वये, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या आरक्षणासह ; तसेच अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची एकूण सदस्य संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ७४ चे पोट-कलम २ व ३ च्या परंतुकान्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी नगरपरिषदांच्या सदस्य संख्या निश्चितीमध्ये बदल करण्याचे 
अधिकार प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन यांना " वाचा " मधील संदर्भ क्रमांक १ येथील आदेशान्वये प्रदान केले आहेत . 


" 


९ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ मधील कलम ९ (२) व संदर्भ क्रमांक १ नुसार 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून लोणंद नगरपंचायतींची सदस्य संख्या सोबतच्या परिशिष्ट " अ" मध्ये देण्यात आलेली आहे. 


त्याचप्रमाणे ( सोडतीने) अनुसूचित जमातीसाठी एक पद देय असल्याने , ते महिलेकरिता राखीव हे सोडतीद्वारे मा . राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ठरविण्यात येईल. 


सबब, दिनांक ६ एप्रिल २०१५ रोजीच्या राजपत्रातील नवनिर्मित लोणंद नगरपंचायतीची सोबतच्या परिशिष्ट " अ" मध्ये निश्चित केलेल्या 
सदस्य संख्येनुसार सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १०, २०१५ / कार्तिक १९, शके १९ ३७ 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे 


नाव 


परिशिष्ट " अ " 

जिल्हा सातारा 
निवडून 

राखून ठेवलेल्या सदस्यांची संख्या रकाना ७ पैकी महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेची विभागणी 
द्यावयाची अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या महिला अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या सर्वसाधारण 

जाती 
सदस्य जमाती मागास जाती जमाती 

महिला 
संख्या साठी साठी प्रवर्गासाठी 

साठी 

साठी प्रवर्गासाठी 
(रकाना ४ (रकाना ५ (रकाना ६ 
पैकी) पैकी) 

पैकी) 


मागास 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


on 


१० 


११ 


१ 


लोणंद 


१७ 


२ 


१ 


५ 


१ 


-- 


a 


३ 


एस . चोक्कलिंगम् , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, 
नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग, पुणे . 


पुणे, ९ नोव्हेंबर २०१५. 


Read .-- (1) Order No.Napasu - 2001/C.R.- 1-5 , dated 1st January 2001 of Director, MunicipalAdministration , 

Mumbai. 


(2 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai Order No. SEC /Napa - 2011/ 

CR -5 /Desk -6 , dated 21st April 2011. 


(3 ) Deputy Sec. Urban Development Department, Mumbai GovernmentGazatte , dated 6th April 

2015. 


(4 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai D.O. Letter No. RNA /NP - 2014 / 

CR- 15 / Desk - 6 , dated 22nd May 2015 . 


(5 ) District Administration Officer, Satara , Propasal No. GB /NP /Lonand /NP /2152/2015 , dated 

7th November 2015 . 


Order 


No NPA - 1 /WS -229/2015 .-- In exercise of the powers under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 after taking into consideration the 
population figures of Census of India , 2011 ( including the population of Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Other Backward Classes of Citizen ), the number of Councillors to be elected and the number 
of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to SC /ST/OBC s of Citizen ) and the 
number of seats to be reserved for SC /ST/OBC s of Citizen in respect of Lonand Nagar Panchayat, Satara 
district has to be fixed as per order mentioned at reference No. 4 above . 


, 


In exercise of the powers conferred by theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 , Section 74 ( 2 ) ( 3 ) Director, Municipal Administration has delegated the 
powers to modify the number of seats in respect to Municipal Councils vide its letter mentioned at 
reference No. 1 above . 


Now , therefore , in exercise of the powers contained in sub -section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipalities Act, 1965 , the Regional Director of Municipal Administration , Pune Division , Pune hereby 
fixes the number of seats to be elected for Lonand Nagar Panchayat as in Annexure " A ". 


Where only one seat is reserved for S. T. seat for the women of that category will be decided by 
lots as per State Election Commissions instructions and General Women Seats will be reduced to that 
extent. 


The general election of Lonand Nagar Panchayat of District Satara for the seats mentioned in the 
accompanying Annexure " A " should be held as per this order . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १०, २०१५ / कार्तिक १९, शके १९३७ 


4 


Sr. 
No. 


Name of 

Nagar 
Panchayat 


Total 
Number 

of 
Councillors 

to be 
elected 

3 


ANNEXURE " A " 

District Satara 
No. of Seats reserved for 
S. C. S. T. Backward Women 

Class of 
Citizens 


Out of Col. 7 seats reserved for Women 
S.C. 

S.T. Backward General 
( out of ( out of 

Class of Women 
col. 4 ) 

Citizens 
(out of 

col. 6 ) 
8 9 10 

11 


col. 5 ) 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


Lonand 


17 


2 


5 


9 


1 


3 


5 


S. CHOCKALINGAM , 

Divisional Commissioner and 
Regional Director, MunicipalAdministration , 

Pune Division , Pune. 


Pune, 9th November 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


